शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) 
मधील शिक्षण उपसंचालक व समकक्षया 
पदावर पदोन्नती देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक: निसूची-३६१८/प्र.क्र.२४५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १६ डिसेंबर, २०२० 


वाचा- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.3१०/कार्या.१२, 
दिनांक १५ डिसेंबर, २०१७ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासन शाखा) मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर कार्यरत 
असणाऱ्या खालील नमूद अधिकाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या निवडसूचीनुसार शिक्षण उपसंचालक व 
समकक्ष, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासन शाखा) या पदावर S-23 : ६७७००-२०८७०० अशा सुधारित 
वेतन संरचनेत ज्येष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या १६ पदांवर खालील अटींच्या 
अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नावा । जातीचा || ज्येष्ठता | अभिप्राय | महसूली | पदोन्नतीच्या पदावरील 
क्र प्रवर्ग | सूचीतील विभाग | पदस्थापना 
क्रमांक 
॥॥॥ २ ३ 8 डु & [SF 
त श्री. औदुंबर संपतराव खुला | ५३/१६ | खुल्या पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
उकिरडे प्रवर्गातून पात्र पुणे 
२ श्री. सुधाकर माधवराव [खुला । ५४/१६ | खुल्या औरंगाबाद |विभागीय सचिव, महाराष्ट्र 
तेलंग प्रवर्गातून पात्र राज्य माध्य. व उच्च माध्य. 
विभागीय शिक्षण मंडळ, लातूर 
3 श्री. सुभाष रमेश बोरसे | इ.मा.व. | ५५/१६ | Gea कोकण-२ विभागीय सचिव, महाराष्ट्र 
प्रवर्गातून पात्र राज्य माध्य. व उच्च माध्य. 
विभागीय शिक्षण मंडळ, मुंबई. 
४ श्री. हारूण इस्माईल ।इ.मा.व. | ५६/१६ | खुल्या पुणे उप आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य 
आत्तार प्रवर्गातून पात्र परीक्षा परिषद, पुणे 
५ श्रीमती वंदना वाहूळ ।अ.जा. । ५७/१६ | खुल्या पुणे शिक्षण उपसंचालक (माध्यमिक) 
प्रवर्गातून पात्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शिक्षण संचालनालय, पुणे 
६ श्री. राजेश गोपीनाथ ।अ.जा. | ५९/१६ | खुल्या पुणे शिक्षण उपसंचालक, 
क्षीरसागर प्रवर्गातून पात्र अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण 


संचालनालय, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६१८/प्र.क्र.२४५/प्रशा-२ 


अ. orate aa | जातीचा | ज्येष्ठ अभिप्राय । महसूली | पदोन्नतीच्या पदावरील 
क्र प्रवर्ग । सूचीतील विभाग । पदस्थापना 
क्रमांक 
२ 3 8 4 & = आ ल्क 
७ श्रीमती अर्चना अरविंद खुला | ६०/१६ | खुल्या पुणे विभागीय सचिव, महाराष्ट्र 
कुलकर्णी प्रवर्गातून पात्र राज्य माध्य. व उच्च माध्य. 
विभागीय शिक्षण मंडळ, पुणे 
८ | श्री. संदीप प्रमोद इ.मा.व.। ६१/१६ । खुल्या कोकण-२ विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
संगवे प्रवर्गातून पात्र मुंबई. 
९ श्री. राजेंद्र माणिक = arom. | ६२/१६ | खुल्या नाशिक ।विभागीय सचिव, महाराष्ट्र 
अहिरे प्रवर्गातून पात्र राज्य माध्य. व उच्च माध्य. 
विभागीय शिक्षण मंडळ, नाशिक 
णि श्रीमती वैशाली इ.मा.व.  ६३/१६ | खुल्या नागपूर ।विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
जगन्नाथ जामदार प्रवर्गातून पात्र नागपूर 
णि १ | श्री. श्रीराम महादू अ.जा. | ६६/१६ | खुल्या पुणे उपसंचालक (आस्थापना) 
पानझाडे प्रवर्गातून पात्र शिक्षण आयुक्तालय, पुणे 
१२ | श्रीमती शैलजा भ.ज. | ६७/१६ । खुल्या पुणे उप आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य 
रामचंद्र दराडे (ड) प्रवर्गातून पात्र परीक्षा परिषद, पुणे 
१३ | श्री. अनिल संपतराव अ.जा. | ६८/१६ | खुल्या औरंगाबाद विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
साबळे प्रवर्गातून पात्र औरंगाबाद 
१४ | श्री. रमाकांत महादेव भ.ज. | ७१/१६ | खुल्या औरंगाबाद [Rem उपसंचालक, महाराष्ट्र 
काठमोरे (क) प्रवर्गातून पात्र शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन 
संस्था, औरंगाबाद 
१५ | श्री. गणपत शांकर मोरे खुला । ७३/१६ | खुल्या औरंगाबाद विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
प्रवर्गातून पात्र लातूर 
१६ | श्री. शिवलिंग नामदेव | इ.मा.व. | ७४/१६ | खुल्या कोकण-१ विभागीय सचिव, महाराष्ट्र 
पटवे प्रवर्गातून पात्र राज्य माध्य. व उच्च माध्य. 
विभागीय शिक्षण मंडळ, 
कोकण-१ 
२. सदर शासन आदेझानुसार उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने देण्यात आलेली पदस्थापना ही, सामान्य 


प्रशासन विभाग, अधिसूचना दिनांक २८.०४.२०१५ व त्यानंतर त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या 
सुधारणेनुसार महसूल विभाग संवर्ग वाटप नियमांच्या तरतुदीनुसार करण्यात आली आहे. पदोन्नती 
झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या महसुली विभागात किमान तीन वर्षे सेवा करणे 
बंधनकारक आहे. 


वि 


सदर पदोन्नती आदेश, मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेल्या 


मूळ अर्ज क्रमांक ९२५/२०१७ व मूळ अर्ज क्रमांक ३४८/२०२० मधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून निर्गमित 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६१८/प्र.क्र.२४५/प्रशा-२ 


करण्यात येत आहेत. तसेच सदर पदोन्नती ही विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सेवाविषयक 
प्रकरणांच्या निकालाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


४. सदर अधिकाऱ्यांची उपसंचालक पदावर देण्यात येणारी पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे - 


(१ विभागीच चौकशी / फौजदारी गुन्हा दाखल असलेल्या बंद पाकीटातील अधिकाऱ्यांची विभागीय 
चौकशी / फौजदारी गुन्हा समाप्त झाल्यास सदर आदेशातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्याला 
पदावनत करण्याच्या अधिन सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 


Q) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


(३) तात्पुरत्या निवडसूचीतीळ सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या तथापि, पदोन्नती नाकारलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 


५. सदर अधिकाऱ्याविरूध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू 
झालेली नाही. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार वरील १६ अधिकाऱ्यांपैकी शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरू झाली असल्यास अथवा 
फौजदारी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय चौकशी प्रकरणांत दोषी आढळल्यास 
अशा अधिकाऱ्यास पदोन्नतीच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येऊ नये. 


६. आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नती आदेशा निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी रुजू झाल्याचा 
दिनांक आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी शासनास कळवावा. 

७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२०१२१६१५५३४५४३२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


DEEPAK VIJAY : a 
SHELAR प 


€7013७861110८892469570078659 
10 4.4,ANNEX BLDG SCHOO! 


OVERNMENT OF 


(दीपक शेलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे 
२) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६१८/प्र.क्र.२४५/प्रशा-२ 


३) सर्व संचालक. 

४) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

५) सर्व संबंधित कोषागार अधिकारी. 

६) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त कार्यालयामार्फत). 


प्रत माहितीस्तव 

१) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (प्रशा.३), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


